वाचा : 


— 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
जिल्हावार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील १६ रस्त्यांची 
quad करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२६०/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकःडीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८ मे, 
२०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/६३६/२०२३,दि.१७ फेब्रुवारी, 2023. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 


अंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोनत्नरती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्डाविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. 
क्र. 


तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 


(feat) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम । दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्ष | रक्‍कम (रू. लक्ष) 


पालघर 


रा.मा. ३४ ते तामसई ते पोचाडे 


रस्ता ६.३०० | ७७६.७९ ५५.९६ 
DPC-PAL- | (VR-929, MRL-03) 
(II)-09 एम.एस.एच ०४ करवाळे ते 

कांदनवन -नवघर रस्ता (11-११, | ७.२०० | १०३७.२७ ७९.८३ 


0131-६१) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२६०/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची । कामाची ५ वर्षे 
क्र (feat) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम । दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
भिनार ते केळीचापाडा रस्ता 
३ १.४५० १४५.३७ ११.१० 
(LR-90, ७३-१२) 
जांभुळपाडा ते मडकेपाडा बेलवडी 
४ — 939.90 १०.५५ 
_ DPC-PAL-(II)- | रस्ता (LR-4Z, VR-08) १.८९० 
०२ करजोन ते कोळोऱी रस्ता 
दु 2.420 924.49 १४.६७ 
(MRL-02, ५२-१९१--/१-१९२) 
आडणे हत्तीपाडा रस्ता 
& १.४४० १०५.१५ ७.८७ 
(LR-o9, VR-99) 
रामा ३० ते वरोती वांगर्ज ते 
9 पिंपळशोत बु. रस्ता (ODR- | 8.030 | £29.32 ६७.९२ 
DPC-PAL- 
डहाणू क 39+ODR-¥, 1१-१४) 
रामा ७३ ते गांगोडी शोनसरी रस्ता 
८ ५.८४० | ५९१.७८ ४१.६८ 
(3-९, ODR-3¥4+VR-889) 
रा .मा.७३ ते pe गावितपाडा ते 
भुसारपाडा रस्ता (LR-42, VR- .२०० | ४१८.८ २९.३७ 
8 तलासरी | DPC-PAL-(II)- 453) re रै रै डल 
०४ ae 
वडवली डोंगरीपाडा ते केळीपाडा 
१० sat १.९८० | १५६.१२ १०.७८ 
रामा ७३ (LR 902,VR १०९) 
वरसाळे ते नवापाडा जोडरस्ता 
११. ३.१८० | २३९.७८ २०.०० 
anes DPC-PAL-(II)- | (LR-88 , VR-42) 
वाडा यत 
०५ सरसोल अलमान रस्ता कवे षे वा 
.3४० ,00 9 
(MRL-9¥, 09-८७ + /३-१६७) is 
प्रजिमा १७ ते वेहेळपाडा केगवा 
१३ | विक्रमगड बरक पाडा रोड (11-२०, ODR- | ६.९८० | ५७५.६२ प२.२४ 
८०) 
és soa जांभूळवाडी नांदगाव राजेवाडी ते ees हिना ae 
— | भुरीटेकरस्ता (TR-93, 039१-४३) 
जव्हार (॥)-०६ aa a 
i राममा १६० अ ते वनवासी aus लला see 
: रांजनपाडा रस्ता (TR 30, VR १५७) = र 
ता पिपळपाडा ते इजिमा ४६ रस्ता 
१६ मोखाडा २.०६० २०२.१४ १४.१९ 
(MRL-99, VR -१७) 
एकुण १६ कामे ६६.५७० | ६७३१.३९ ५०९.११ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच झासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२६०/बांधकाम-४ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे aula करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Beat देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 
यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations JAS: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

ii) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wee हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाहायाखाली जाण्याची हाक्यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या wordt तरतुद केलेली 
असावी. 

vy) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या 
संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vill) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षळप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील खर्च" मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी - ५०५४ ५१५३” 
या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२६०/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२६०५०६२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.08 17:04:32 +05'30' 


(प्रशांत. वि. पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

२) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

५) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७ जिल्हाधिकारी, पालघर 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर 

९) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

१०) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


) 
११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण विभाग, ठाणे 
१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,जिल्हा पालघर 
१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, पालघर 
१४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर 
१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


